भुविज्ञानव खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या 
आस्थापनेवरील मुख्य आवेधन अभियंता, गट-अ, या 


पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 

शासन निर्णय, क्र.एमएनए-०५१७/ प्र.क्र.४४/उद्योग-९ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : २७ ऑगस्ट २०१९ 


वाचा :- संचालक, भुविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र.आस्थापना- 
९४८/अपंना/२०१७/१०२१, दिनांक २१/०४/२०१७ 


शासन निर्णय:- 


संचालक, भुविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील 


आवेधन अभियंता, गट-अ या संवर्गातील GSS अधिकाऱ्यास मुख्य आवेधन अभियंता, गट-अ या 
संवर्गामध्ये तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे व रकाना ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नती नंतर 


पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. अधिका-याचे नाव व| पदोन्नतीचा| सध्या कार्यरत असलेले पद व | पदौन्नतीनंतर 
प्रवर्ग प्रवर्ग ठिकाण पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
(१) (2) (3) (४) (५) 
| श्री. अ.पं.नाखले निरंक | भूविज्ञान व खनिकर्म भूविज्ञान व 
(अ.जा) संचालनालयाचे प्रादेशिक खनिकर्म 
कार्यालय,नागपूर येथे आवेधन  । संचालनालया 
अभियंता, गट-अ पदावर कार्यरत | चे मुख्यालय, 
नागपूर येथे 
मुख्य आवेधन 
अभियंता या 
पदावर 


2. 


उपरोक्त अधिकाऱ्याची मुख्य आवेधन अभियंता, गट-अ पदावरील तात्पुरती पदोन्नती, 


त्यांच्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या 


अधीन राहून तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. 


ब) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिका-यांना नियमीत पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए- ०५१७/ प्र.क्र.४४/उद्योग-९ 


३. प्रस्तुत पदोन्नती ही पदोन्नती कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनूसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब यांनी दिनांक २९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे.. 

४. सदरचा झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६५६/का-१२, 
दिनांक १८/०६/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनूसार निर्गमित करण्यात येत असून महाराष्ट्र 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०१९०८२७१२०१०९९७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay 
Shankarrao Ingle 


Digitally signed by Sanjay Shankarrao Ingle 
IN: 


(संजय इंगळे) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, भुविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, २७ खनिज भवन,सिमेंट रोड,शिवाजी नगर, 
नागपूर. 


प्रत, 


१ मा.मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, फोर्ट, मुंबई. (पत्राद्वारे) 
३) अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४ & उपसचिव (उद्योग-९) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


) 
६ सामान्य प्रशासन विभाग,-१२/१६-ब कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७  श्री.अ.पं.नाखले, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 
८) निवडनस्ती, उद्योग-९, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


